अधिक्षक, गट-ब (अराजपात्रित) संवर्गातून 
सहायक आयुक्त, गट-ब (राजपात्रित) संवर्गात 


तात्पुरती पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३७/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जुलै, २०२२. 


शासन आदेशा:- 

खालील नमुद अधिकाऱ्यांना अधिक्षक, गट-ब (अराजपात्रित) संवर्गातून सहायक आयुक्‍त, गट-ब 
(राजपात्रित) संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देऊन त्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविळेल्या पदावर 
सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे: - 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


णं . | श्रीमती मानिनी कांबळे, अधिक्षक, गट-ब, विभागीय | मुख्याधिकारी, जव्हार नगरपरिषद, जि.पालघर 
आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण. 


२. । श्रीमती विद्या येरुणकर, अधिक्षक, गट-ब, | मुख्याधिकारी, पाली नगरपंचायत, जि.रायगड. 
नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, नवी मुंबई. 


3. | श्री.रत्नदिप किर, अधिक्षक, गट-ब, नगरपरिषद | सहायक आयुक्त, गट-ब, विभागीय आयुक्‍त 


प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण. 
४. | श्री.नेिशिकांत गवई, अधिक्षक, गट-ब, विभागीय | मुख्याधिकारी, नरखेड नगरपरिषद, 
आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. जि.नागपूर. 


२. उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे: - 

(१) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून सामान्य 
प्रशासन विभाग(का.१६-ब), शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहुन सदर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतीळ 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

(३) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.३०३/कार्या-१२, दि.१२.०९.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

(3) संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांस तात्काळ कार्यमुक्त करावे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊन, तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३७/नवि-१४ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१५१८३२०९६२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 
Date: 2022.07.15 18:35:32 +05'30' 


(अ.का.लक्कस) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
२. सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक 
३. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
४. सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत नगराध्यक्ष. 
५. सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत मुख्याधिकारी. 
६. सर्व संबंधित अधिक्षक, गट-ब. 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
७. निवडनस्ती (नवि-१४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


